जी.डी.सी.अँण्ड ए. परिक्षेसाठी मंजूर केलेल्या २ 
अस्थायी पदांना दि.१/३/२०२१ ते दि.३१/८/२०२१ 
पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत.......... 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस-२०२१/प्र.क्र.४३/५स 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- २३ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५४३८/५स, 
दि.५/५/२०११ 


२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-२०२०/प्र.क्र.५७/५स, 
दि.१४/९/२०२० 


३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/ कक्ष-१/जीडीसीओ/ 
अस्थायीपदे /मुदतवाढ/२१/२०२१, दि.४/१/२०२१ 


४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५/२/२०२१ 


शासन निर्णय :- 

जी.डी.सी.अँण्ड ए. परिक्षेसाठी मंजूर केलेल्या २ अस्थायी पदांना दि.२८/२/२०२१ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१४/९/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव सदरची पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन २०२१- 
२०२२ साठी मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, खाली नमूद केलेली २ अस्थायी पदे 
दि.१/३/२०२१ ते ३१/८/२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदाचे नांव पदांची संख्या 
मुख्य लिपिक i ae 
2 | कनिष्ठ लिपिक q 
एकूण २ 


२. यावर होणारा खर्च " मागणी क्र.व्ही-२ २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन (०१) (०१) 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था (दत्तमत २४२५००११)" या लेखाशिर्षाखाली दाखवावा 
व त्याखालील सन २०२१-२०२२ च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.१५/२/२०२१ अन्वये विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२१/प्र.क्र .४३/५स 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक २०२१०२२४११२९४६३८०२ असा आहे. हा 


आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


M a nj iri Digitally signed by Mani G ashi 
d Textiles Department, postalCode=400032, 
t=MAHARASHTRA, 
G a n e S h b h U ५ h a n 5 A20- त 0170 152d67547f30d81444f3844833dfc7cB6d424 
ह INumber=7d5731d128ab41d6a090557a2e9658b7382ac03af6 
Joshi ano 
(मं.ग.जोशी) 
oe Te 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
त 


. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई, नागपूर. 


१ 

2 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


. कक्ष अधिकारी (कार्यासन १७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


& 
७. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई. 
हॅ 
९ 


. निवडनस्ती- कार्यासन ५स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


